न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा 
संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील गट-ब 
(अराजपत्रित, गट-क व गट-ड मधील 
पदांसाठी सरळसेवा, पदोन्नती वा 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यासंदर्भात 
नियुक्ती प्राधिकारी घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र : एफएसएल-०४१७/प्र.क्र.२७४/पोल-४, 


गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :-०५ जून, २०१७. 


संदर्भ :-१) संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचाळनालय,मुंबई यांचे क्रमांक-न्या.वै.प्र.सं/ 
प्रशा/नियुक्‍ती प्राधिकारी/प्र.क्र.१४६/मुं /का/२९८८-८९/२०१७,दि.०३.०५.२०१७ चे पत्र. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय,एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२९०/कार्या-१२,दि.१९.११.२०१६. 


शासन निर्णय:- 


न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील गट-ब (अराजपत्रित),गट-क व 
गट-ड मधील पदांसाठी सरळसेवा,पदोन्नती वा प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यासंदर्भात नियुक्‍ती प्राधिकारी 
खालीलप्रमाणे घोषित करण्यात येत आहे. 


संचालनालयातील पदे 


नियुक्ती प्राधिकारी 


शि 


गट-ब (अराजपत्रित), गट-क 
आणि गट-ड मधील पदे 


संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळा संचाळनालय,मुंबई 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०६०६१५२१०१९५२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Somnath V 
Potare 


Digitally signed by Somnath V Potare 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=4d677dcd1bc3bed55a48ddbdaad925a6651 
¢5d43a12d84cf305d3ff791ea7f16, cn=Somnath V 
Potare 

Date: 2017.06.06 15:22:05 +05'30' 


(सोमनाथ पोटरे) 
अवर सचिव, गृह विभाग 


अपर मुख्य सचिव, गृह यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

सर्व उपसंचालक, प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, महाराष्ट्र राज्य. 

निवडनस्ती/गृह विभाग (पोल-४). 


